शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१७७/नियोजन-२ 


नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २४ नोव्हेंबर, २०२३. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 


जा.क्र.का-५/साबांप्रादेविना/प्रआ/दर्जोन्नत/त्र्यंबकेश्वर (जि.नाऱशिक)/४९७/सन-२०२३, 


दि.०१/०२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर Hor आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर सस्ते 
दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील खाळील इतर 
जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


कि.मी. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ.क्र रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
षि रामा-२३ पासून वाळुंजे गणेडागाव | इतर जिल्हा | (0/00 ते २४/५००) Q8.400 । प्रमुख जिल्हा 
पिंप्री sa. राजेवाडी गणेडागांव | मार्ग -४९ २४.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१९५ 
पिंपळगांव रस्ता. 

२. ।रा.मा.-३० पासुन तोरगंण खुटपाडा | इतर जिल्हा | (0/00 ते १६/५००) १६.५०० | प्रमुख जिल्हा 
नांदगांव वरसविहिर बोरगांव वाघेरा | मार्ग -१२३ । १६.५० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१९६ 
रस्ता. 

३. राजेवाडी बेझे तळवाडे पिंपळद त्र्य. । इतर जिल्हा | (0/00 ते १४/५००) १४.५०० | प्रमुख जिल्हा 
शिरसगांव इजिमा-१२४ ला मिळणारा | मार्ग-१२५ । १४.५० कि.मी. कि.मी. | aria 
रस्ता. 

एकूण ५५.५०० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१७७/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ Helles Helles नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५५.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३२०२.५९० + 
५५.५००) म्हणजेच ३२५८.०९० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५५.५०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२९१२.६००-५५.५००) म्हणजेच २८५७.१०० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३११२४१७२५२४४६१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


GANPAT SANDIPAN य 
2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f1 9aca6383al 2F 


ed6cff4849d78e224a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
KAC H A R E serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOE9FOD 137 

FEABOBBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN 

KACHARE 

Date: 2023.11.24 17:25:17 +05'30' 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा ACA शासनास सादर करावा.) 

प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 


Cc 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


८८४) 


9 
८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


